मा. राज्यमंत्री, नगर विकास, ऊर्जा, आदिवासी 
विकास, उच्च व तंत्र शिक्षण, आपत्ती 
व्यवस्थापन, मदत व पुनवर्सन यांचे दालन व 
कार्यालयाकरीता मंत्रालय विस्तार इमारतीमध्ये 
जागा वाटप करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र.शाकाजा-११२०/प्र.क्र.५०/२०२०/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ७ जानेवारी, २०२१ 


प्रस्तावना :- 


उर्जा विभागाच्या ताब्यातील मंत्रालय विस्तार इमारत, ७ वा मजला, दालन क्र. ७२९ येथील ७९७ 
चौ.फूट व सामान्य प्रशासन विभागाच्या ताब्यातील दालन क्र. ७२२ येथील ३९४ चौ.फूट अशी एकूण 
११९१ चौ.फूट जागा मा. श्री. प्राजक्त तनपुरे, राज्यमंत्री (नगर विकास, ऊर्जा, आदिवासी विकास, उच्च 
व तंत्र शिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनवर्सन) यांना दालन व कार्यालयासाठी वाटप करण्याचा 
प्रस्ताव तसेच, नविन प्रशासन भवन इमारतीमधील १९ वा मजला (पश्चिम बाजू) येथील संपूर्ण २४०९.५९ 
चौ.फूट जागेचे नव्याने वाटप करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 
शासन निर्णय :- 

उर्जा विभागाच्या ताब्यातील मंत्रालय विस्तार इमारत, ७ वा मजला, दालन क्र. ७२९ येथील ७९७ 
चौ.फूट व सामान्य प्रशासन विभागाच्या ताब्यातील दालन क्र. ७२२ येथील ३९४ चौ.फूट अशी एकूण 
११९१ चौ.फूट जागा मा. श्री. प्राजक्त तनपुरे, राज्यमंत्री (नगर विकास, ऊर्जा, आदिवासी विकास, उच्च 
व तंत्र शिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनवर्सन) यांना दालन व कार्यालयासाठी वाटप करण्यात 
येत आहे. 

२. नविन प्रशासन भवन इमारतीमधील १९ वा मजला (पश्चिम बाजू) येथील संपूर्ण २४०९.५९ चौ.फूट 
जागेचे नव्याने वाटप पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे :- 

१) उर्जा विभागास मंत्रालय विस्तार इमारत, ७ वा मजला, दालन क्र. ७२९ येथील ७९७ चौ.फूट 
जागेच्या बदल्यात नविन प्रशासन भवन इमारतीमधील १९ वा मजला (पश्चिम बाजू) येथे ९०० 
चौ.फूट जागा वाटप करण्यात येत आहे. 

२) सामान्य प्रशासन विभागास (कार्यासन-६ व ६अ-२) नविन प्रशासन भवन इमारतीमधील १९ वा 
मजला (पश्चिम बाजू) येथे ७०० चौ.फूट जागा वाटप करण्यात येत आहे. 

३) सामान्य प्रशासन विभागास (कार्यासन-२३) नविन प्रशासन भवन इमारतीमधील १९ वा मजला 
(पश्चिम बाजू) येथे ८०९.५९ चौ.फूट जागा वाटप करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-११२०/प्र.क्र.५०/२०२०/२२, 


३. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां) विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांनी उपरोक्त 
जागेबाबत संबंधित विभागाशी विचार विनिमय करुन मंत्रालय विस्तार इमारत, ७ वा मजला, दालन क्र. 
७२९ व दालन क्र. ७२२ च्या ११९१ चौ.फूट जागेचा ताबा संबंधितांना द्यावा. तसेच नविन प्रशासन भवन 
इमारतीमधील १९ वा मजला (पश्चिम बाजू) येथील संपूर्ण २४०९.५९ चौ.फूट जागेचे नव्याने वाटप 
संबंधितांना करावे व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

४. मा. राज्यमंत्री महोदयांना वाटप केलेल्या ११९१ चौ.फूट जागेत मा. राज्यमंत्री महोदयांचे दालन 
व कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची बैठक व्यवस्था तयार करण्यासाठी येणारा खर्च सार्वजनिक 
बांधकाम विभागामार्फत करण्यात यावा. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१०७११५१०३५३०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Pradnya Prakash 


Sawant 


(प्रज्ञा प्र. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य 
मा.सभापतींचे सचिव/मा.अध्यक्षांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधान मंडळ, मुंबई 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. सह/उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुबई-३२ 
१०. सह सचिव (का.२२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. कार्यकारी अभियंता, SORA शहर (सा.बां.) विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, मर्झबान रोड, फोर्ट, 
मुंबई-०१. 
१३. उप अभियंता, दक्षिण (सा.बां) उप विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी.समोर, मुंबई. 
१४. शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (स्थापत्य), सा.बां. मंत्रालय आवार, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५. शाखा अभियंता (सा.बां, बंगलो, नविन प्रशासन भवन, तळमजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


